RNI No. MAHBIL / 2009 / 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ८ , अंक ४ ] 


बुधवार , जानेवारी १ ९ , २०२२ / पौष २ ९ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक ८ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


अल्पसंख्यांक विकास विभाग 
मंत्रालय , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०२२ . 

अधिसूचना 
वक्फ अधिनियम , १ ९९ ५ . 

क्रमांक वक्फ २०२० / प्र.क्र .१० / कार्यासन - ४.- वक्फ अधिनियम , १ ९९ ५ ( १ ९९ ५ चा ४३ ) यामधील कलम १४ च्या पोट - कलम ( ९ ) 
आणि पोट - कलम ( १ ) मधील खंड ( ब ) मधील उप खंड ( दोन ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे , 
श्री . फारुख अन्वर शाह , विधानसभा सदस्य , हे महाराष्ट्र राज्य विधानमंडळाचे मुस्लीम सदस्य असल्याने आणि महाराष्ट्र विधानमंडळाचे मुस्लीम 
सदस्य या निर्वाचक गणातून उचितरित्या निवडून आल्याचे , निवडणूक निर्णय अधिकारी , महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या सदस्यांची निवडणूक , 
यांनी घोषित केले असल्याने , त्यांची पनचक्की , औरंगाबाद येथे मुख्यालय असलेल्या महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळावर एक सदस्य म्हणून नियुक्ती 
करत आहे . 


1 


66 


2 


1 


+ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संदेश तडवी , 
शासनाचे सह सचिव . 


( 
१ 
) 


भाग चार - अ - ८-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , जानेवारी १ ९ , २०२२ / पौष २ ९ , शके १ ९ ४३ 


MINORITIES DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 

Mumbai 400 032 , dated the 19th January 2022 . 


NOTIFICATION 


WAQF ACT , 1995 . 


- 


No. Waqf 2020 / C.R . 10 / Desk - 4 . — In exercise of the powers conferred by sub - section ( 9 ) and 
sub - clause ( ii ) of clause ( b ) of sub - section ( 1 ) of section 14 of the Waqf Act , 1995 ( 43 of 1995 ) , the 
Government of Maharashtra hereby appoints Shri Faruque Anwar Shah , the Member of Maharashtra 
Legislative Assembly being the Muslim Member of the State Legislature of the Maharashtra and duly 
declared elected from the electoral college of the Muslim Members of the State Legislature of the 
Maharashtra , by the Returning Officer , Elections to the Members of the Maharashtra State Board of 
Waqf , as a Member of Maharashtra State Board of Waqf , having its headquarters at Panchakki , 
Aurangabad . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANDESH TADVI , 


Joint Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


